पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना 
मृग बहार सन २०२३ साठी राज्य हिस्साची 
रू.१६.९६ कोटी इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा 
करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२३/प्र.क्र.२३६/१०-अे, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ०६ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा - 
१. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. फवियो-२०२१/प्र.क्र.८१/१०- अ, 
दि.१८ जून २०२१ 
२. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क.४०/अर्थ-३, दि.१२/०४/२०२३ 
३. कृषि संचालक (fay), कृषि आयुक्तालय, पुणेपत्रजा.क्र.कृआ/मुसां/पुहआ 
फपिवियो/अ . मा /२०२३/२५५७३, दि.०३.०८.२०२३ 
प्रस्तावना :- 


शेतकऱयांच्या फळ पिकांना हवामान sea पासुन विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांचे 
आर्थिक स्थैर्य आबाधीत राखण्याच्या दृष्टीने मदत व्हावी, त्यासाठी राज्यात प्राधान्याने पुर्नरचित 
हवामान आधरित फळपिक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. विविध हवामान धोक्यांमुळे 
फळपिकाच्या उत्पादकतेवर विपरीत परीणाम होऊन मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनामध्ये घट येते. 
पर्यायाने होतकऱ्यांना अपेक्षीत उत्पादन न मिळाल्याने आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागते. या सर्व 
बाबींचा विचार करुन शेतकर्‍यांना फळपिक नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी एक उपाय म्हणुन 
पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजना राज्यात सन २०२१-२२ , २०२२-२३ व २०२३- 
२४ या तीन वर्षामध्ये संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, चिकू, पेरू, लिंबू, सिताफळ व द्राक्ष (क) (मृग बहार) या 
८ फळपिकांसाठी २६ जिल्हयामध्ये महसूल मंडळ हा घटक धरुन एचडीएफसी Wl जनरल 
इन्शुरन्स.कं.लि., रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स.कं.लि. व भारतीय कृषि विमा कंपनी लि. या विमा 
कंपन्यांमार्फत संदर्भ क्र. १ मधील शासन निर्णयान्वये राबविण्यात येत आहे. 
पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजनेत सन २०२३ मृग बहारासाठी भारतीय 
कृषि विमा कंपनीने मागणी केल्यानुसार राज्य हिस्सा अनुदान वितरीत करण्याची मागणी कृषी 
आयुक्तालयाने संदर्भ क्र.३ अन्वये सादर केली आहे. केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक 
सूचनांमधील मुद्या क्र.१३.१.६ नुसार “चाळू हंगामातील नोंदणी सुरु असतानाच विमा संरंक्षित 
क्षेत्राची आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी देखील केंद्र व राज्य शासनाचा विमा हप्ता हिस्सा अग्रीम 
स्वरुपात (पहिला हप्ता) कंपनीस अदा करणे आवश्‍यक आहे. सदर विमा हप्ता अनुदानाची रक्‍कम 
मागील हंगामाच्या अदा केलेल्या एकूण राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानाच्या Co टक्क्याच्या ५० 
टक्के रक्‍कम आगाऊ स्वरुपात कंपन्यांना द्यावी” असे नमूद आहे. त्यास अनुसरून कृषि आयुक्‍त 
कार्यालयाने केलेल्या विनंतीनुसार रू. १६,९६,९९,६०१/- इतकी रक्‍कम वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२३/प्र.क्र.२३६/१०-ओ 


शासन निर्णय :- 

कृषि आयुक्तालयाची शिफारस आणि केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक 
सूचनांमधील मुद्दा क्र.१३.१.६ या बाबींचा विचार करून पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा 
योजना मृग बहार सन २०२३ अंतर्गत राज्य हिस्सा पिक विमा हप्ता अनुदानाच्या प्रथम हप्त्यापोटी 
रु. १६,९६,९९,६०१/- इतके अनुदान विमा कंपन्यांना अदा करण्यासाठी वितरीत करण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदरची रक्‍कम मृग बहार हंगाम २०२३ करीता वितरीत 
करण्यात येत असून त्याचा वापर इतर हंगामाकरीता अनुज्ञेय असणार नाही. 


- प्रस्तुत बाबीवर होणरा खर्च खाळील लेखाशिर्षाखाली सन 2023-28 करीता मंजूर 
केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

मागणी क्र. डी -३ 

२४०१ - पीक संवर्धन 

११०, पीक विमा 


(००)(०७) हवामान आधारित फळपीक विमा योजना राज्य हिस्सा 

(२४०१ ९४०२) ३३-अर्थसहाय्य 
र प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा ), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. सदर निधी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सुचना 
आणि झासनाने वेळोवेळी निर्गमित केळेळे शासन निर्णय/परिपत्रक नुसार खर्च करण्यात यावा 
५ प्रस्तुत शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.३५९/१४३१ 


दि.१७/०८/२०२३ व वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.२४१/२०२३/व्यय१ दि.३०/०८/२०२३ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या मान्यतेनूसार निर्गमित करण्यात येत आहे . 

६. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०६१२५१०८११०१ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SARITA RISHI BANDEKAR DESHMUKH 
A R ITA R| H | DN: c= OVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
‘AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=5140223e17381bc47a67b9fede8dda33c03e3e9ce5 


BA N D F KA R 91f826d8193080c68a08b8, postalCode=400032 
st=Maharash 
INumber=£40A063B6B4E8F59F91F350AAGFEC292A55D 
BSBF8829C64D6C44E00A701CDAAC, cn=SARITA RISHI 
D ES H M U KH BANDEKAR DESHMUKH 
Date: 2023.11.06 12:51:44 +05'30' 
(सरिता बांदेकर - देशमुख) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई - ३२ 

. अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२३/प्र.क्र.२३६/१०-ओ 


७. सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

१०.वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

११.सह सचिव (१०-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

१२.कक्ष अधिकारी (2- 3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१४.विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज टॉवर्स, २० वा मजला, 
दलाल स्ट्रीट,फोर्ट, मुंबई-४०० ०२३. 

१५.विभागीय व्यवस्थापक, रिलायन्स जनरल इन्श्युरन्स कंपनी लि., वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, ५ वा 
मजला, चिंतामणी अव्हेन्यू, विरानी औद्योगिक वसाहत जवळ, गोरेगाव (इ), मुंबई - ४०००६३ 

१६.विभागीय व्यवस्थापक, एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स क॑. लि. पहिला मजला, 
एचडीएफसी हाऊस, १६५-१६६ dod रिक्लॅमेडान, एच.टी. पारेख मार्ग, चर्चगेट, मुंबई- 
४०००२० 


१७. निवडनस्ती (कार्यासन १०-ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


